क्षय आरोग्य धाम बुलढाणा येथे पुरविण्यात 
आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे प्रलंबित 
देयके अदा करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१७६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय कुष्ठरोग व क्षयरोग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/कक्षभांडार/प्रदे/प्रमा/बुलढाणा/१४९४१-४२/२३ दि.१२.०७.२०२३ 


प्रस्तावना : 
क्षय आरोग्य धाम बुलढाणा येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची सन २०१९-२० ते 
2022-2023 या कालावधीतील रु.७,४१,८४२/- इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 
शासन निर्णय: 

क्षय आरोग्य धाम बुलढाणा येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची सन २०१९-२० ते 
२०२२-२०२३ या कालावधीतील खालील प्रमाणे त्या खाळीळ अटीच्या अधिन राहून एकूण 
रु.७,१४,८४२/- इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पुरवठादार संस्था कालावधी प्रलंबित देयके 
ae महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप. कझ्युमर्स फेडरेशन ली. मे, २०२० ते रु.२३३८०४/- 
अमरावती (अन्न धान्य व साहीत्य खरेदी) ऑक्टों.२०२२ 
२ महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप. कझ्युमर्स फेडरेशन ली. जाने.,२०२१ ते रु.११८३४६/- 
अमरावती (दुध खरेदी) ऑक्टों.२०२२ 
3 महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप. कझ्युमर्स HSV ली. | जाने., २०२१ ते जुन, । रु.३५४०/- 
अमरावती (अंडे खरेदी) २०२२ 
४ । बुलढाणा गॅससर्व्ह एप्रिल, २०२२ ते रु.३७३९२/- 
नोव्हेंबर, २०२२ 
एकूण रु.७,४१,८४२/- 


aR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१७६/आरोग्य ३ 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 

२) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 
राहील. 

३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची 
खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 


०२. सदर देयके सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मागणी क्र. आर १, मुख्य लेखाशिर्ष :- २२१० वैद्यकीय 
व सार्वजनिक आरोग्य सेवा, (०४) इतर रुग्णालये व दवाखाने, (०४) (०१) क्षयरोग रुग्णालये, व आरोग्य 
धामे, (२२१० ०१९१) बाब- (१९) आहार सेवा यामधून भागविण्यात येणार आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, 
२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 
त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००६१२४५५६८४१७ असा आहे. आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHOK क 
॥॥॥१01॥ es र” 
ATRAM 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


हट 
2३२६४४ 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१७६/आरोग्य 3 


४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. बुलढाणा. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक, क्षय आरोग्य धाम, बुलढाणा. 

१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


